व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या 
अधिपत्याखालील संस्था व कार्यालयातील 
“प्रबंधक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था/सहायक 
संचालक (अतां., महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट- ब 
(अतां.) (वेतनश्रेणी एस-१५: ४१८००-१३२३००)” 
या संवर्गातून सहायक संचालक (व.) (Ad), 
महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट- अ (कनिष्ठ) (अतां.) 
(वेतनश्रेणी एस-१८: ४९१००-१५५८०० या 
पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग 
शासन आदेश क्र. पदोन्न: २०२२/प्र.क्र. ७३ /व्यशि-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई. 
दिनांक: १९ सप्टेंबर, २०२२. 


संदर्भ:- सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. एसआरव्ही-२००८/प्र.क्र.१५९/कार्या-१२, 
दि. ०१ ऑगस्ट, २०१९. 


शासन आदेशा :- 

व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील संस्था व कार्यालयातील 
“प्रबंधक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था/सहायक संचालक (tdi), महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट- ब (अतां.) 
(वेतनश्रेणी एस-१५: ४१८००-१३२३००)” या संवर्गातून सहायक संचालक (व.) (tai), महाराष्ट्र शिक्षण 
सेवा, गट- अ (कनिष्ठ) (अतां.) (वेतनश्रेणी एस-१८: ४९१००-१५५८००) या पदावर सन २०२१-२२ या वर्षाच्या 
नियमित निवडसूचीमधून विहित अटींच्या अधिनतेने तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती देण्यात येत असून, त्यांची 
पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना त्यांच्या नावासमोर स्तंभ-५ मध्ये दर्शविण्यात आलेल्या ठिकाणी या आदेशान्वये 
करण्यात येत आहे. 


अ. | अधिकाऱ्याचे नाव सध्याची पदस्थापना अधिकाऱ्याचा | पदोन्नतीने पदस्थापनेचे 
क्र. स्वत: चा प्रवर्ग ठिकाण 
[a] र 3 g ५ 
7 श्री. संतोष नारायण | सहायक संचालक (अतां), भ. ज. (ब =| सहायक संचालक 
बागुरे व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, (वरिष्ठ) (अतां), व्यवसाय 
प्रादेशिक कार्यालय, HAs, शिक्षण व प्रशिक्षण, 
मुबई उपनगर प्रादेशिक कार्यालय, मुंबई 
2 श्री. दिपक | सहायक संचालक (अतां), भ. ज. (ब) | सहायक संचालक 
मोतीराम मुख्य कार्यालय, मुंबई (वरिष्ठ) (अतां), व्यवसाय 
उज्जैनकर शिक्षण व प्रशिक्षण, 
प्रादेशिक कार्यालय, 
नागपूर 


शासन आदेशा क्रमांकः पदोन्न: २०२२/प्र.क्र. ७३ /व्यशि-१ 


श्री. श्रावणकुमार | प्रबंधक, औ. प्र. संस्था, अनु. ज. | सहायक संचालक 
महादेव हैनाळकर सोलापूर (वरिष्ठ) (अतां), महाराष्ट्र 
राज्य कौशल्य, व्यवसाय 
शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ, 
YRS, मुबई उपनगर 


श्रीमती  निर्मळा| प्रबंधक, औ. प्र. संस्था, अनु.जा. । सहायक संचालक 

श्रावण पिलावन नागपूर (वरिष्ठ) (अतां), व्यवसाय 

(श्रीमती मेंढे) शिक्षण व प्रशिक्षण, 
प्रादेशिक कार्यालय, 
अमरावती 


उपरोक्त अधिकाऱ्यांस खालील AT व शर्तीच्या अधीन राहून तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती देण्यात 


येत आहे. 


(9) मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र. २८३०६/२०१७ च्या अधीन 
राहून पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व रिक्‍त पदे दि. २५/०५/२००४ स्थित सेवाज्येष्ठतेनुसार, निव्वळ 
तात्पुरत्या स्वरुपात भरण्याबाबत सा. प्र. वि./१६-ब कार्यासनाच्या दि. ०७/०५/२०२१ च्या शासन 
निर्णयानुसार दिलेल्या सूचनांनुसार सदर पदोन्नती देण्यात येत आहे. तसेच, दि. ०७/०५/२०२१ 
च्या शासन निर्णय प्रकरणी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे आव्हान देण्यात आले असून त्यावरील 
अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून सदर पदोन्नती देण्यात येत आहे. 


(२) सदर पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपाची असल्याने, या तात्पुरत्या पदोन्नतीच्या परिणामी 
निवडसूचीतील अधिकाऱ्यांना नियमितपणाचा व सेवाज्येष्ठतेचा कोणताही हक्‍क मिळणार नाही. 


(३) सदर पदोन्नती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या मान्यतेच्या अधीन राहून करण्यात येत आहेत. 


(3) सदर अधिकाऱ्यांना देण्यात येणारी तात्पुरती पदोन्नती ही त्यांच्याविरुध्द आदेज्ाच्या 
दिनांकापर्यंत कोणत्याही प्रकारची विभागीय चौकशी सुरु झालेली नाही वा प्रस्तावित नाही या 
धारणेच्या अधीन राहून देण्यात येत आहेत. 


(4) उपरोक्त पदोन्नत अधिकाऱ्यांनी तात्पुरती पदोन्नती न स्विकारल्यास शासन निर्णय, सामान्य 
प्रशासन विभाग, क्रमांक एसआरव्ही-२०१५/ प्र.क्र.३०३/कार्यासन-१२, दि. १२/०९/२०१६ मधील 
तरतूदीनुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 

(६) उपरोक्‍त अधिकारी ज्या दिनांकास पदोन्नतीच्या पदावर रुजू होतील त्या दिनांकापासून त्यांना 
पदोन्नती विषयक लाभ अनुज्ञेय होतील. 

(७ पदोन्नतीने नियुक्‍ती दिलेल्या वरील अधिकाऱ्याने त्यांच्या नवीन नेमणुकीच्या ठिकाणी तात्काळ 
रुजू व्हावे. त्यांनी अनाधिकृतरित्या रजेवर जावू नये किंवा पदस्थापनेत बदल करण्यासाठी 
निवेदन/ अर्ज देऊ नये. तसे केल्यास, ते महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ च्या नियम 
२३ चे उल्लंघन झाल्याने शिस्तभंगविषयक कार्यवाहीस पात्र ठरतील, यांची त्यांनी नोंद घ्यावी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः पदोन्न: २०२२/प्र.क्र. ७३ /व्यशि-१ 


(८) संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी पदोन्नतीने 
नियुक्‍त झालेल्या अधिकाऱ्यांना त्वरित कार्यमुक्त करावे व नवीन नियुक्तीच्या ठिकाणी तात्काळ 
हजर होण्याबाबत सूचना द्याव्यात. तसेच संबंधित अधिकारी पदोन्नतीच्या पदावर रुजू झाल्याचा 
अनुपालन अहवाल शासनाकडे तात्काळ सादर करावा. 

3. सदर शासन आदेडा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२२०९१९१२२३४८९३०३ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, | 
PRADEEP SAHEBRAO & 
SHIVTARE mone 


(प्रदीप सा. शिवतरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र हासन 


प्रति, 
१. संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२. सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय, नागपूर/ अमरावती/ औरंगाबाद/ 
नाशिक/मुंबई/पुणे. 
३. सर्व संबंधित अधिकारी (संचाळलकांमार्फत) 
४. सर्व संबंधित कार्यालय/ संस्था (संचालकांमार्फत) 


प्रत, 
१. मा. मंत्री, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा. राज्यमंत्री, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. प्रधान सचिव, pied, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई. 
६. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर. 
७. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर. 
८. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
९. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१०. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
११. सह सचिव (व्यशि), कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. निवडनस्ती (व्यशि-१) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


